महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमृग।/९००८/प्र.क्र.१९/पाल-१५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03%. दिनांक: २३ सप्टेबर, २००८. 


बाचा :- १) गृहे विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआयएस-१००७/सीआर-२३८/पोल-८, 
दिनांक १९.५७.२००७. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.तंमुगा/१००८/प्रक्र.१९/ णॉल-१५, 
दिनांक १९ एप्रिल, २००८. 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.तंभुगा/१००८/प्र.क्र.१९/पोल-१५, 
दिनांक १७ जून, २००८. 


शासन निर्णय :- गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटवून व भविष्यात तंटे निर्माण होणार are 
असे वातावरण निर्माण करुन, लोकांनी स्थायी विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक उद्देशाने 
संदर्भित दिनांक १९ जुलै, २००७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात "महात्मा गांधी टंटाभुक्‍त गाव ATT दनाथ 
१५.८.२००७ पासून Te करण्यात आली आहे. कोणत्याही समाजात स्थाथी व समतोल विकास साधावयाचा 
असेल, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता असणे नितांत आवश्यक असते. सकारात्मक पत्रकारितच! 'भाग 
म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात अःयली महत्त्वपूणं भूमिका बजावू शकतात 
त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम प्रभावी व यशस्वीरीत्या राबविण्य,मध्ये पुस्क व प्रबापनात्म 
बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी देणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना GELATIN PaCS 
विभागस्तर व राज्यस्तरावर प्रत्येक स्तरावर तीन पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक १९.५७.२०८- ख्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये करण्यात आली आहे. संदर पुरस्काराबाबत दिनांक ११ Ul Seg wT 
Sutra अटी व शर्ती विहित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तर, विभागीयस्तर व राजका याना 
पुरस्कारासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरिता गठित समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रवेशिकांचे घराक्षण 
“ex जिल्हास्तर, विभागीयस्तर व राज्य स्तरावरील उमेदवारांची निवड निश्चित केली आहे. त्यानुसार 
र्ालीलमाणे वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत:- 


राज्यस्तरीय परस्कार 
(fae | उमेदवाराचे नाव __1_ पुरस्काराचे स्वरुप 
(2 | श्री.हरी रामकृष्ण तुगावकर,लातूर | 
okie माने, सातारा Siz oe 


be आळ क a 


(3 | श्री. गजानन आप्पाराव वाघ वाशिम तृतीय पुरस्कार 


GP. Rewurd for Reperters 25 8 


विभागस्तरीय परस्कार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव | पुरस्काराचे स्वरुप [ रक्क्म | 
कोकण विभाग 
ls श्री. अरुण आडीविरेकर, रत्नागिरी प्रथम पुरस्कार 9,00,000/- 
र श्री.शशिकांत पुजारे, सिंधुदुर्ग द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
३ श्री.सलिम शेख, रायगड तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
नाशिक विभाग 
१ श्री.विजयसिंह होलम, अहमदनगर प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 
रे श्री.मनोज शेलार, नंदूरबार द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
३ श्री.रामकृष्ण पाटील, धुळे तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
पुणे विभाग 
१ श्री.मनोहर रघुनाथे बोडखे, पुणे प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 
२ | श्री.विष्णू नरहरी मोहिते, सांगली द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- | 
३ श्री. के.डी. गव्हाणे, पुणे तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
औरंगाबाद विभाग 
१ श्री.वैभव विवेक स्वामी, बीड प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- 
2 श्री.मारुती लक्ष्मणराव मदने, उस्मानाबाद द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
३ | श्री.केशोर जानकीराम आगळे, जालना तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
अमरावती विभाग 
परयम पुर्कार 
र श्री.रघुनाथ अंबादास पांडे, अमरावती द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
| 2 श्री. विनोद नानाजी ताजणे,यवतमाळ तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
नागपूर विभाग 
श्री.नंदकिशोरदिवाकर काथवटे,गडचिरोली | प्रथम पुरस्कार 
२ श्री.राजू मन्साराम गेडाम, चंद्रपूर द्वितीय पुरस्कार ७५,०००/- 
श्री.,खेमेंद्र हिरदीलाल कटरे, गोदिया तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 
जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
"क-हा | उमेदवाराचे नाव | पुरस्काराचे स्वरुप र्क्क्म 
ठाणे 
9 श्री.विजय सखाराम जोशी | द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
; रायगड 
१ att. telat वसंत पालकर प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
2 श्री.जयपाल क. पाटील द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- | 
३ | श्री.मधुकर रा. भोपी तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
स्त्नागिरी 
श श्री.समिर सुर्यकांत जाधव | प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.प्रकाश गो.चाळके द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.शिवाजी नामदेव गोरे | तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 


i) 


42 ng ण. ण. उमेदवाराचे नाव ।_ पुरस्काराचे स्वरुप र्क्क्म 
| सिंधुदुर्ग 
१ श्री.संदिप गावडे प्रथम पुरस्कार 24,000/- 
[2 श्री.संजय मालवणकर द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.मनोज देसाई 1 तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
नाशिक 
१ श्री.शाम बागुल प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.चंद्रशेखर गोसावी | द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
3 श्री.महेंद्र महाजन तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
धुळे 
१ श्री.आर.बी.साळुखे | प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
2 श्री.बाबाजी पाटील द्वितीय पुरस्कार १८,०००/- 
३ श्री.निलेश भंडारी तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
नंदुरबार 
rg | श्री.प्रदिप गरुड प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.भरत माळी द्वितीय पुरस्कार १५,०००८/- 
जळगाव 
९ श्री.रविशंकर पांडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
2 श्री.प्रशांत कोतकर द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.हेमशंकर तिवारी तृतीय पुरस्कार ९८०: 
अहमदनगर 
१ श्री.नंदकिशोर पाटील प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.भाऊसाहेब येवले द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.सुभाष Pret तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
पुणे 
१ श्री.दिलीप काशिनाथ वळसे-पाटील प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.विनायक पांडुरंग चांदगुडे | द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
3 श्री.तुषार साहेबराव घाडगे तृतीय पुरस्कार १८००८०० 
सातारा हि 
[3 श्री.पांडुरंग पवार प्रथम पुरस्कार २५,०००/- | 
j 2 श्री.एकनाथ थोरात द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
| 3 | श्री. किसन भोसले तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
सांगली 
१ श्री.विडल तायप्पा चव्हाण प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
ie: | श्री.उमेश बापूराव जाधव द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- वी 
३ श्री.रविकुमार मारुती हजारे तृतीय पुरस्कार ¥0,000/- | 
सोलापूर 
९ श्री.श्रीकांत लक्ष्मण कांबळे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
रे | a अरविंद शिवाजी शिदे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
कोल्हापूर 
९ | श्री.निवास शामराव चौगले प्रथम पुरस्कार २५,०००/- | 
| | श्री.अजित भिमराव माद्याळे | द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- | 
Le ewe | 


G:GR Reward tor Reporters 25 8 


श्री.राजेश शंकरराव गंगमवार 


श्री.रंजित बाहुबली दुरुगकर 


श्री.व्ही.एस.कुलकर्णी 
श्री.एजाज शेख 


श्री.सुनिल विश्वनाथराव पौळकर 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव | पुरस्काराचे स्वरूप | at 
औरंगाबाद 
९ श्री.गरजेद्र भगवान बिराजदार प्रथम पुरस्कार 24,000/- 
। श्री.सुधीर भास्करराव जगदाळे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
जालना 
g श्री.सुबोध जाधव प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ डॉ.रमेश तारगे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
परभणी 
L2 श्री.प्रवीण सूर्यप्रकाश देशपांडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
(२ TAT गुलाबराव कदम द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.विनोद वसंतराव कापसीकर तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
हिंगोली 
9 श्री.शेख फारुख शेख प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.रमेश अ.कदम द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
3 श्री.उद्धव दिनकर पावडे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
| बीड 
9 श्री.सूर्यकांत व्ही.नेटके प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
2 श्री.भास्कर लक्ष्मण चोपडे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.सुशील सुरेशराव देशमुख तृतीय पुरस्कार १०,००८/- 
नांदेड 


प्रथम पुरस्कार 


उस्मानाबाद 
प्रथम पुरस्कार 
लातूर 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


२५,०००/- 


१५,०००/- 


२५,०००/- 


२५,०००/- 


१५,०००/- 


३ श्री.गंगाराम सूर्यवंशी तृतीय पुरस्कार | १०,०००/- 
अमरावती 

रै श्री.जितेंद्र गुलाबराव रोडे प्रथम पुरस्कार | २५,०००/- 

2 श्री.संजय गुलाबचंद जोशी द्वितीय पुरस्कार iP 94,000/- 
3 श्री.आदिनाथ रामराव नांदणे तृतीय पुरस्कार । १०,०००/- | 
बुलढाणा 

९ श्री.अरुण जैन | प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.राजेश शेगोकार द्वितीय पुरस्कार | १५,०००/- | 

3 श्री.राजेश डिडोळकर तृतीय पुरस्कार | १०,०००/- 

अकोला 

१ श्री.शब्बीर मो.याकूब प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री.विजय शिदे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

। श्री.अशोक राणे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव i पुरस्काराचे स्वरूप र्क्क्म 
वाशिम 

१ श्री.मोहन राऊत प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री.योगेश बडे | द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
नागपूर  . 

१ श्री.देविदास महादेव देशमूख प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
र श्री.चंद्रशेखर नागोराव श्रीखंडे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
वर्धा 
9 श्री.अनिल पुंडलिकराव मेघे प्रथम पुरस्कार 24,000/- 
2 श्री.दिनेश पाटील द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ । श्री.मनोज वसंतराव ताजणे तृतीय पुरस्कार ॥__ १०,००८/- 

| भंडारा 
९ श्री.रवि आनंदराव भोंगाने । प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
गोंदिया 
१ | श्री.नरेश गयंदू रहिले प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.हिदायत लतिफ शेख द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
३ श्री.शामलाल तुळशीराम राहांगडाले तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
चंद्रपूर | 
g श्री.संदिप महादेवराव रायपुरे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
र श्री.गुलाब नत्थुजी माकडे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
3 श्री.अरुणकुमार सहाय्य तृतीय पुरस्कार 30,000/- 
गडचिरोली 
१ श्री.फहीमखान इब्राहीमखान प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 
२ श्री.वंदना गंगाधर जुआरे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 
श्री.चुत्नीलाल सुखदेव मोटघरे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 


५. जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर ३ याप्रमाणे वृत्तपत्रीय बातमीदारांची 
पुरस्कारासाठी निवड करावयाची असली तरी ज्या जिल्हयात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा पुरस्कारासाठी विहित 
पुरस्करांपेक्षा कमी उमेदवार पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधित समितीकडून करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या 
निवडीप्रमाणे पात्र उमेदवाराइतके पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत. 


६. वर घोषित केल्यानुसार वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना घोषित पुरस्काराप्रमाणे प्रदान करावयाचे धनादेश 
पोलीस संचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून काढण्यात येतील. 


७. सदर प्रयोजनार्थ काढावयाची देयके ही महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमाक ४४ मध्ये सादर करुन 
यासाठी लागणारी रक्‍कम आहरित करण्यात यावी. 


८. प्रस्तुत पारितोषिकांसाठी होणारा खर्च रु.३२,८५,०००/- (रुपये बत्तीस लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त) 
गृह विभाग मागणी क्रमांक: बी - १ , प्रधान लेखाशीर्ष - २०५५ पोलीस, (००) (१०९) जिल्हा पोलीस 
(००)(१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम, ३१, सहायक अनुदान (२०५५ ०५३३) योजनेत्तर / दत्तमत याखालील मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


G:GR Reward tor Reporters 25 8 $ 


g. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: सीआर-३८७/व्यय-७, 


दिनांक १९.९.२००८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२७. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 


संकेतांक २००८०९२३१६०५५२००१ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
9. ०-भेळे 
य क 


(मा.आ.गुटटे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
(आपल्या विभागातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
(आपल्या जिल्हयातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व पोलीस अधीक्षक. 
सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत) 
सर्व गटविकास अधिकारी 
सर्व तहसीलदार 
सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी 
निवड नस्ती, पोल १५. 


6 


